नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी व 
गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील पोलीस 
ठाणी / पोलीस उप ठाणी / सरास्त्र दूरक्षेत्रे व 
कार्यालये येथे व अतिसंवेदनशील क्षेत्रात 
कार्यरत विविध शाखांचे पोळीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट 
दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्याबाबत 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः एनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०८/वि.शा.१ ब 


सेंटर-१, ७वा मजला 


जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई ४०० ००५. 
तारीख: २० मार्च, २०१३ 
वाचा:- 
१) शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दिनांक ११ जानेवारी, २०१०. 
२) शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २००९. 
३) शासननिर्णयक्रमांकःएपीओ २८०९/प्र.क्र.२९०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ 
४ शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०११ 
५ शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दिनांक १३ मार्च, २०१२ 


शासननिर्णय:- 
नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) व गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात 


कार्यरत असणाऱ्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या दीडपट दराने 


वेतन व महागाई भत्ता देण्यासंबंधाने शासन आता पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


१ गडचिरोली व अहेरी जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी / पोळीस उपठाणी / 


wea दुरक्षेत्रे व कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना 


शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०८/वि.शा.१ ब 


उद्देशिकेतील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय वितनाच्या दीडपट दराने 


मूळ वेतन व महागाई भत्ता लागू करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यातील 


उद्देशिकेतील अनुक्रमांक (४) येथील दिनांक १८.०२.२०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित 


करण्यात आलेल्या अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी / पोलीस उपठाणी / wars दूरक्षेत्रे व 


कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या मूळ 


वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता लागू राहील. म्हणजेच राज्यातील पोलीस 


दलाच्या विविध शाखामचे अधिकारी / कर्मचारी अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत / तैनात 


असेपर्यंत त्यांना करावे लागणारे जोखमीचे काम विचारात घेता कार्यरत कालावधीसाठी 


मिळत असलेल्या अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. 


राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ ते राज्यात 


कोठेही कार्यरत असले तरी अनुज्ञेय आहे. तथापि गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यात काम 


करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप अत्यंत जोखमीचे आहे. यास्तव या 


जिल्ह्यात अतिसंवेदनशील भागात कार्यरत असलेल्या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या 


अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने एकस्तर पदोन्नतीचा ळाभ किंवा 


अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी / पोळीस उपठाणी / ware दूरक्षेत्र येथे कार्यरत 


कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन अधिक महागाई भत्ता यापैकी जे 


जास्त असेल ते देण्यात यावे. 


राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या गडचिरोली, अहेरी / गोंदिया जिल्ह्यातील 


अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यास्तव अतिसंवेदनशील क्षेत्रात ते कार्यरत 


असताना त्यांनाही अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता देण्यात 


यावा. राज्य राखीव पोलीस बलातील अधिकारी / कर्मचारी उक्त संवेदनशील भागात 


कार्यरत असतील तोवरच त्यांना दीडपट दराने अनुज्ञेय वेतन व महागाई भत्ता लागू राहील. 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०८/वि.शा.१ ब 


४ नक्षलग्रस्त विभागात कार्यरत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन 


विभागाकडून नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू केलेल्या इतर 


आर्थिक सवलती अनुज्ञेय असणार नाहीत. सदरची बाब संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारात 


घेऊन त्याप्रमाणे वेतन अदा करावे. 


५ याबाबत येणाऱ्या वेतन व महागाई भत्यावरील अधिकचा खर्च या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते 


ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतात, त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व तो 


मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६ हे आदेशा दिनांक ०१ जानेवारी, २०१३ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१३ या कालावधीच्या वेतन 


भत्त्यासाठी लागू राहतील 


सदरचे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १००/१३/व्यय-७, 


दिनांक२६.०२.२०१३ नुसार दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥१8/89॥[॥9.9०५९.॥॥या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३२०१११७१३०६२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने. 


Digitally signed by Sudhakar Ramchandra 


Ch 
S [1 d h akar DN: CN = Sudhakar Ramchandra Chavan, 


C = IN, S = MAHARASHTRA, O = 


R amc h an d ra GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


Reason: | am the author of this document 


C h avan Date: 2013.03.22 10:48:29 +05'30' 


(सु.रा.चव्हाण) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःएनएएक्स १०१२/प्र.क्र.४०८/वि.शा.१ ब 


२ महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 


३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 


६ अपर पोलीस महासंचालक, (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


७ अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे. 
९) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 

१० जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया. 

११ पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया. 


१२ सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 


१३) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१४) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१५ सर्वमा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


१६ गृह विभागातील सर्व अधिकारी. 


१७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर . 


१८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१९) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२१) सर्व मंत्रालयीन विभाग 


२२  निवडनस्ती (वि.शा.१ बो 


पृष्ठइपैकी४ 


